शासन शुध्दीपत्रक अल्पसंख्याक बहुल 
ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम या 
योजनेअंतर्गत सन २०१९-२० मधील 
मंजूर कामात बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०२१/प्र.क्र.१४/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०५ मार्च, २०२१ 


वाचा: -9) झासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि -२०१९ /प्र.क्र.२१/का- ९ 
दि.२४ जुन,२०१९ 
शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिशिष्ट " अ" मध्ये अ. क्र. ९ येथील जिल्हयातीळ आगरकानडागाव 
ग्रामपंचायती करिता खालील प्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 


अ.क्र जिल्हा ।तालुका । ग्रामपंचायत विकास काम मंजूर निधी 
९ औरंगाबाद | औरंगाबाद | आगरकानडगाव = | कब्रस्थान संरक्षण भिंत बांधणे व । १० लक्ष 
सुशोभिकरण करणे 
एकूण १०.०० 


उपरोक्त संदर्भाधीन आदेशात अ. क्र.९ येथील औरंगाबाद जिल्हयातील,आगरकानडगाव 
ग्रामपंचायत करिता नमूद विकासकामाची मान्यता रद्द करुन त्याऐवजी खालील प्रमाणे तालुक्यात व 
विकास कामात बदल करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार सदर विकासकाम 
पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


अ.क्र | जिल्हा तालुका ग्रामपंचायत विकास काम मंजूर निधी 
९ | औरंगाबाद । गंगापूर | आगरकानडगाव =| मस्जीद परिसरात स्टील पत्रा होड | १०.०० 
व सुशोभिकरण करणे 
एकूण १०.०० 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०३०५१६५९०३३३१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढ Digital ane 
D h M DN: c=! fashtra, ou=Minorities 
| n e S 1 e Develops ‘ode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e09 
27#f26c0f01 हर्ता, 


Sonavane ses geome 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२१/प्र.क्र.१४/का.९ 


महालेखापाल 9/2 (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

जिल्हाधिकारी नागपूर 

१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११. मा. मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१३. निवडनस्ती (का.९). 


oN 0 —& 


पृष्ठ २ पैकी २ 


